महिला व बाल विकास विभागांतर्गतच्या शासकीय 
बालगृह, निरीक्षणगृह व अनुरक्षणगृह संस्था कर्मचारी 
यांच्या वेतनासाठी निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-बीजीटी-२०१८/प्र.क्र.९८/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख-०८ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा :- 

१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२ एप्रिल, २०१८. 

२. शासन निर्णय समक्रमांक दि.१८ एप्रिल, २०१८ व दि.१० जानेवारी, २०१९. 

३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२५ जानेवारी, २०१९. 
शासन निर्णय :- 


मागणी क्र.एक्स ०१, 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,०२, समाजकल्याण, १०२, बाल कल्याण, ०१ 
बालिका समृद्धी योजना, बाल न्याय प्रमाणित शासनसुधारगृहे परिरक्षण करणे (२२३५ ३०३२) या लेखाशिर्षाखाली 
सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अंतर्गत कार्यरत 
महिला व बाल विकास विभागांतर्गतच्या सर्व शासकीय संस्था (बालगृह/ निरीक्षणगृह/ अनुरक्षणगृह) यातील 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्चासाठी ₹२०,८९,३३,०००/- (अक्षरी रुपये वीस कोटी एकोणणव्वद लाख तेहतीस 
हजार फक्त) इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित असून अद्यापपर्यंत ₹१४,६२,४९,०००/- (अक्षरी रुपये चौदा कोटी 
बासष्ट लाख एकोणपन्नास हजार फक्त) इतकी तरतूद वितरीत करण्यात आली आहे. 


२. सदर शासन निर्णयाव्दारे शिल्लक अवितरीत ₹६,२६,८४,०००/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी सव्वीस लक्ष 
चौर्‍्याऐंशी हजार फक्त) मधून ₹६,२५,९९,०००/- (अक्षरी रुपये सहा कोटी पंचवीस लक्ष Tad हजार फक्त) 
इतका उदिष्टनिहाय निधी रकाना क्र.४ प्रमाणे आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना 
खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्ष) 
त अर्थसंकल्पित वितरीत | प्रस्तावित 

अंदाज तरतूद वितरण 

(१) (२) (३) (४) 

०१, वेतन २०४३.१० १४३०.१७ ६१२.९३ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ५.०१ ३.५० १.५१ 
११, देशांतर्गत प्रवासखर्च १.१८ ०.८२ ०.२४ 
१३, कार्यालयीन खर्च १.४७ १.०२ ०.३० 
१४, भाडेपट्टी व कर ११.०० ७.७० ३.३० 
१९, आहार खर्च २१.८२ १५.२७ ६.५५ 
२१, पुरवठा व सामुग्री ४.०७ २.८४ ०.८२ 
५०, इतर खर्च १.६८ १.१७ ०.३४ 
एकूण २०८९.३३ १४६२.४९ ६२५.९९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१८/प्र.क्र.९८/का-०८. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, परिपत्रक दि.०२ एप्रिल, २०१८, व दि.२५ जानेवारी, २०१९ अन्वये त्या 
विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०२१२१६१३०९९७३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. Smita Dattatray Nivatkar 
Of Maharashtra, ou=Women and Child Department, 
Maharashtra, 

4.20= 8ffc98619187a1 ef6de2dd57c16934e9cb6672cc02aa2 

08, 
1 serialNumber=f9bd2a7c214922f8f4939e807 1 1 ece461c9dfd9¢679b28f98e7947 
| V a a [ 5c5ea90e21, cn=Smita Dattatray Nivatkar 

Date: 2019.02.12 16:22:34 +05'30" 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 
११. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
१३. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 
१४. सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५. निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


